अनाथ प्रमाणपत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०९ /का-३, 
नविन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०१८. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०९ /का-३, 
दिनांक ६ जून, २०१६. 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.अमुजा-२०११/प्र.क्र.२१२/का-०३, 
दिनांक 2 एप्रिळ,२०१८. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन क्रमांक १ मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील दाखला वितरीत 


करण्याची प्रक्रिया या शिर्षाखाली नमूद “उपायुक्‍त(बाळ विकास), महिळा व बाल विकास 


आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे” याऐवजी “विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास (संबंधित 


विभाग)” असे वाचण्यात यावे, तसेच संदर्भाधीन क्र.१ सोबत जोडण्यात आलेल्या अनाथ प्रमाणपत्र 


प्रपत्रामध्येही “उपायुक्‍त (बाल विकास) महिळा व बाल विकास आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


याऐवजी विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास (संबंधित विभाग)” असे वाचण्यात यावे”. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१७५८४६०८३० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1 Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
mM | a a a fa y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934 


Nivatkar se 1. ति 
(स्मिता निवतकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

४. महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. सर्व मंत्रालयीन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.१०९ /का-३, 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 

महाप्रबंधक, उपलोकायुक्‍त व लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

. सर्व निबंधक, मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर / औरंगाबाद. 
सर्व जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय. 

१०.सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद 
११.सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 
१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१३.सर्व उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१५.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

१६.सर्व बाल कल्याण समिती/बाल न्याय मंडळ. 

१७.निवड नस्ती / का-३ 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


